महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व झाहरी क्षेत्राच्या लगत 
वाहणाऱ्या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुनःस्थापित 
करण्याचे धोरण व कार्यपध्दती 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- नदिगा २०२२/ प्र.क्र. (२९९/२०२२) सि.व्य.(म), 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-२१ सप्टेबर,२०२३. 


वाचा :- १)शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र: नदिगा २०२२/ प्र.क्र. (२९९/२०२२) सिं.व्य.(म),दि.२५ .०७.२०२३. 


झासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन दि. २५.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील नागरी व शहरी क्षेत्राच्या 
लगत वाहणा-या अधिसूचित नद्यांची वहन क्षमता पुन:स्थापित करण्याचे धोरण व कार्यपध्दती निश्चीत करण्यात आली 
आहे.सदर झासन निर्णयात ज्या ठिकाणी राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या लांबीपैकी हाहरी/नागरी वसाहतीतून प्रवाहीत 
होणा-या नद्यांची एकूण लांबी १६४८.८३ कि.मी. असा उल्लेख केला आहे त्या ठिकाणी नद्यांची एकूण लांबी १६०८.८३ 
कि.मी. असा बदल करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र राज्याच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०९२११७२२४३४९२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5 


d287520a1c61013a9d322a, | ICod 
t=Maharashti 


ra, 
A R U N KA NT TAT U serialNumber=CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D009 
186809C9360393D32461 1015F646EA, SAI 
ARUNKANT TATU. 
Date: 2023.09.21 17:24:34 +05'30' 


(सं.अ.टाटू) 
शासनाचे मुख्य अभियंता तथा सहसचिव 


प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विकास महामंडळे, जलसंपदा विभाग. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


